सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समितीवर 
नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्‍ती 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२३/प्र.क्र.६२/का-१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २२ ऑगस्ट, २०२३. 


पहा :- 9) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, सिंधुदुर्ग यांचे पत्र 
क्र. नियो/जिवायो/२०२३-२४/१००४,दि.२७.७.२०२३. 


शासन निर्णय :- 
“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक 


३०/२०००” मधील कलम ३ चा पोटकलम ३ (३) दोन (ब) येथील तरतूदीनुसार पुढे दर्शविलेल्या 


विधीमंडळाच्या किंवा संसद सदस्यांमधून ०२ नामनिर्देशित सदस्यांची सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या 


जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


विधानमंडळ किंवा संसद सदस्यांमधून नियुक्‍त नामनिर्देशित सदस्य 
(अधिनियमातील कलम ३(३)दोन(ब)अनुसार) 


अ.क्र. नामनिर्देशित सदस्यांचे नाव पत्ता 
a श्री.नारायण राणे ता.कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग 
२ | श्री.दिपक केसरकर ता.सावंतवाडी, जि.सिधुदुर्ग 


२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, सिंधुदुर्ग यांनी उपरोक्‍त 


आदेशा सर्व संबंधितांच्या निदर्ानास आणावेत. 


३. सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद नामनिर्देशित सदस्य यांच्या करण्यात 


आलेल्या नियुक्त्या पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या रद्द होईपर्यंत 


यापैकी जे अगोदर घडेल, तोपर्यंत अबाधित राहतील. 


झासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२३/प्र.क्र.६२/का-१४८१-अ 


8. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥8॥8॥/99॥[॥9.9०५.॥_या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०८२२१८१६०३६०१६ असा आहे. 


हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
SANJEEV TEE re wane 


DEPARTMENT, postalCod 
2.5.4.20=b2040f8afaeSb 15468c26cd79b1393381092c74fb3501 bf 


565f466dec2136a36, 
pseudonym=457F70F5FA4DEA 10E909A007981CEAFOF1CSA45D, 
‘ialNumbe 


F95SEDB9F98089D5B84355354FDE7CA14F577C3 
C2B384D076E4614388B1F5E7A, cn=SANJEEV HARISHCHANDRA 


RA DHURI दीवा anos 
(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उप मुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, सिंधुदुर्ग यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

७. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, कोकण 

८. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, सिंधुदुर्ग 

९. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण विभाग, कोकण 
१०. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, सिंधुदुर्ग 

११. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग 

१३. निवड नस्ती, नियोजन विभाग, का-१४८१-अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


